वाचा:- 


उद्योग समूह, कंपन्या व संस्थांमध्ये 
दि.२५जानेवारी रोजी राष्ट्रीय मतदार 
दिन राबविण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन, 
उद्योग, ऊर्जा, कामगार व खनिकर्म विभाग 
परिपत्रक क्र.संकीर्ण-२०२४/प्र.क्र.०६/उद्योग-६, 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरू चौक, 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२ 
दि.२४ जानेवारी, २०२४. 


१. मुख्य निवडणूक अधिकारी कार्यालयाचे पत्र क्र. संकीर्ण-२०२३/प्र.क्र.५४५/२३/३३, 
दिनांक १९ जानेवारी, २०२४. 


परिपत्रक 


दि.२५ जानेवारी, १९५० रोजी भारत निवडणूक आयोगाची स्थापना झाली. भारत निवडणूक आयोगाचा 


हा स्थापना दिवस २०११ पासून संपूर्ण Sara -राष्ट्रीय मतदार fee म्हणून साजरा केला जातो. राष्ट्रीय 
मतदार दिन साजरा करण्याचा मुख्य उद्देश हा मतदारांना, विशोषतः नवमतदारांना मतदार यादीत नाव 
नोंदणीसाठी प्रोत्साहन देणे, सुलभरीत्या त्यांची नाव नोंदणी करून घेणे, हा आहे. देशातील मतदारांना समर्पित 
केलेल्या या दिवसाचा उपयोग मतदारांचा निवडणूक प्रक्रियेतील सहभाग वाढावा म्हणून त्यांना जागरूक 
करण्यासाठी केला जातो. राष्ट्रीय मतदार दिनाच्या कार्यक्रमात नवमतदारांचा सत्कार करून त्यांना मतदार 
ओळखपत्र दिले जाते. 


या पार्श्वभूमीवर राष्ट्रीय मतदार दिनाचे महत्त्व उद्योग समूह, कंपन्या व संस्थांमध्ये रुजावे यासाठी राज्यातील 
सर्व खाजगी आस्थापनांमध्ये दि. २५ जानेवारी रोजी राष्ट्रीय मतदार दिन दरवर्षी अनिवार्यपणे साजरा करण्यात 
यावा. सदर दिवशी पुढीलप्रमाणे कार्यक्रमाचे आयोजन करण्यात यावे : 


उद्योग विभागाने जारी केलेल्या परिपत्रकानुसार मतदार जागृती मंडळांतर्गत राष्ट्रीय मतदार दिनाचा 
कार्यक्रम घेण्यात यावा. 

उद्योग समूह, कंपन्या व संस्थांमधील अधिकारी / कर्मचारी यांच्यामध्ये मताधिकार, निवडणूक, 
लोकशाही याविषयी जाणीव - जागृती निर्माण करण्यासाठी विविध स्पर्धा घेण्यात याव्यात : निबंध, 
वक्तृत्व, रांगोळी, चित्रकला, भित्तिपत्रक (पोस्टर), रील (एक मिनिटांचे व्हिडिओ), मीम, गाणे, विडंबन 
काव्य, घोषवाक्य इ. स्पर्धा. 

मताधिकार, लोकशाही यांसंबंधी परिसंवाद, व्याख्यान यांचे आयोजन करावे. 

आस्थापनामधीळ अधिकारी-कर्मचारी यांच्यासोबत लोकशाहीवर निष्ठा ठेवण्यासंबंधी डापथ घेण्याचा 
कार्यक्रम घेण्यात यावा. (मराठी, हिंदी आणि इंग्रजी भाषांतील शपथेचा नमुना सोबत जोडलेल्या 
परिशिष्टात देण्यात आळेला आहे.) 


आस्थापनांना उपरोल्लिखित उपक्रमांशिवाय इतरही पद्धतीने राष्ट्रीय मतदार दिन साजरा करता येईल. 


तसेच, सदर कार्यक्रम साजरा करताना कोविड-१९ संबंधी सूचनांचे पालन करण्यात यावे. 


झासन परिपत्रक क्रमांकः संकीर्ण-२०२४/प्र.क्र.०६/उद्योग-६ 


सदर झासन परिपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आले असून त्याचा संकेताक २०२४०१२४१६२३००९०१० असा आहे. हे परिपत्रक डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


Wd - 


Lo ०0८ “७ AD -0 


on SG & 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by DR. SHRIKANT LAXMANRAO PULKUNDWAR 
D R डू S H R | KA N T DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=INDUSTRIES 
ENERGY AND LABOUR DEPARTMENT, 
2.5.4.20=feb24b5f5d1512bb47f7bae5ad1db4953358cd43c999bdfO 
LA X M A N R AO 814c6bb78364d50a, postalCode=400032, st=Maharashtra, 
serialNumber=C10A1E6C8FBE08C1 180978BD3ED8A151ED05202D5 
22B09B9960341C2F080906D, cn=DR. SHRIKANT LAXMANRAO 
PULKUNDWAR nan 


(डॉ.श्रीकांत ल.पुलकुंडवार) 
उप सचिव 
उद्योग, ऊर्जा, कामगार व खनिकर्म विभाग 


मा. राज्यपाल यांचे खाजगी सचिव. 

मा. अपर मुख्य सचिव तथा मुख्य निवडणूक अधिकारी मंत्रालय, मुंबई. 

मुख्य कार्यकारी अधिकारी, महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळ, मुंबई. 

मुख्य कार्यकारी अधिकारी, महाराष्ट्र राज्य व खादी ग्रामोद्योग मंडळ, मुंबई. 
व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र राज्य लघु उद्योग विकास महामंडळ मर्या., मुंबई 
व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र राज्य वित्तिय महामंडळ, मुंबई 

विकास आयुक्त, उद्योग संचालनालय, नवीन प्रशासकीय भवन, मंत्रालयासमोर, मुंबई 
जिल्हा निवडणूक अधिकारी, सर्व जिल्हे. 

निवड नस्ती. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


झासन परिपत्रक क्रमांकः संकीर्ण-२०२४/प्र.क्र.०६/उद्योग-६ 


राष्ट्रीय मतदार दिवस 
मतदारांसाठी प्रतिज्ञा 


मराठी 


"आम्ही, भारताचे नागरिक, लोकशाहीवर निष्ठा ठेवून, याद्वारे, प्रतिज्ञा करतो की, आपल्या देशाच्या लोकशाही 
परपरांचे जतन करु आणि मुक्‍त निःपक्षपाती व शांततापूर्ण वातावरणातील निवडणूकांचे पावित्र्य राखू व प्रत्येक 
निवडणूकीत निर्भयपणे तसेच धर्म, वंश, जात, समाज, भाषा यांच्या विचारांच्या प्रभावाखाली न येता किंवा 
कोणत्याही प्रलोभनास बळी न पडता मतदान करु." 
हिंदी 

"हम, भारत के नागरिक, लोकतंत्र में अपनी पूर्ण आस्था रखते हुए यह शपथ लेते हें की हम अपने देश की 
लोकतांत्रिक परम्पराओंकी मर्यादा को बनाए रखेंगे तथा स्वतंत्र, निष्पक्ष एवं श्ञांतिपूर्ण निर्वाचन की गरिमा को 
अक्षुण्ण रखते हुए, निर्भीक होकर, धर्म, वर्ग, जाति, समुदाय, भाषा अथवा अन्य किसी भी प्रलोभन से प्रभावित हुए 
बिना सभी निर्वाचनो में अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे." 


English 


"We, the citizens of India, having abiding faith in democracy, hereby pledge to uphold the 
democratic traditions of our country and the dignity of free, fair and peaceful elections, and to 
vote in every election fearlessly and without being influenced by considerations of religion, race, 
caste, Community language or any inducement.” 


KKEKKKKKKKKKKK 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


